पालघर जिल्हयामध्ये शालेय शिक्षण विभागांतर्गत 
अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक 
व प्राथमिक) कार्यालय व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी 
पथक कार्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी त्यांच्या 
आस्थापनेवर समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांची पदे स्थानांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१)/१४/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- ०८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा:- 
१) झासन निर्णय क्र. पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३/१४/प्रशा-५, दिनांक ०३.०९.२०१४ व 
दिनांक १९.०९.२०१६ 
२) शासन निर्णय क्र. पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३/१४/प्रशा-५, दिनांक २७.११.२०१७ 
३) आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र.२०१९/पदाआ/पालघर/आस्था-ब(१२३)/२०६१, 
दिनांक ३१.७.२०२० 


प्रस्तावना:- 

ठाणे जिल्हयाचे विभाजन होऊन पालघर जिल्हयाची निर्मिती झाल्यानंतर नवनिर्मित पालघर 
जिल्हयाकरिता विविध कार्यालय कार्यान्वित करण्याकरिता दिनांक ३.९.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये वर्ग- 
१ व वर्ग-२ ची ६ पदे निर्माण करण्यात आली. तसेच ठाणे जिल्ह्यातून वर्ग -३ व वर्ग-४ ची एकूण २० पदे 
पालघर जिल्हयासाठी वर्ग करण्याचा शासन निर्णय दिनांक २७.११.२०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आला 
आहे. मात्र वित्त विभागाने नवीन पदनिर्मितीस मान्यता न दिल्याने, पालघर जिल्ह्यामध्ये शाळेय शिक्षण 
विभागांतर्गत अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक व लेखाधिकारी वेतन पडताळणी पथक ही 
कार्यालये सुरु करण्यात आलेली नाहीत. शालेय शिक्षण विभागाचा आकृतीबंध अंतिम करण्याची कार्यवाही 
अद्याप सुरु आहे. पालघर जिल्हयात वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालय व वेतन पडताळणी पथक 
कार्यालय सुरु करणे आवश्‍यक असल्याने, उपलब्ध मंजूर पदसंख्येमधून सदर कार्यालये सुरु करण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाच्या योजना जवळपास संपुष्टात 
आल्या आहेत. त्यामुळे तेथे अधिक पदांची आवश्‍यकता नाही. सबब, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण 
संचालनालयातील समकक्ष वेतनश्रेणीतील ७ पदे वर्ग करुन पालघर जिल्हयाकरिता अधीक्षक, वेतन व 
भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक व प्राथमिक) तसेच लेखाधिकारी वेतन पडताळणी पथक ही कार्यालये 
सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नवनिर्मित पालघर जिल्हयामध्ये शालेय शिक्षण विभागाची अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी 
पथक प्राथमिक व माध्यमिक अश्शी दोन कार्यालये वेगवेगळी न करता जिल्हयातील शाळांची संख्या 
विचारात घेता एकच अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक व माध्यमिक) तसेच 
लेखाधिकारी वेतन पडताळणी पथक ही कार्यालये निर्माण करण्यात येत आहेत. अधिक्षक, वेतन व भविष्य 
निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक व माध्यमिक) व लेखाधिकारी वेतन पडताळणी पथक या कार्यालयासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१)/१४/प्रशा-५ 


आवश्‍यक असलेली पदे अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयातील समकक्ष वेतनश्रेणी असलेल्या 
पदांमधून खालील TRI दर्शविल्याप्रमाणे वर्ग करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण | वेतनश्रेणी पद ज्या कार्यालयात वर्ग | नवीन 
संचालनालय करण्यात येणार आहे त्या | कार्यालयातील 
पदनाम पदसंख्या कार्यालयाचे नाव पदनाम 

ia अधिक्षक षि एस-१७: अधिक्षक, वेतन व भविष्य | अधिक्षक 
(मशिसे) गट-ब ४७६००-१५११०० | निर्वाह निधी, पथक | (मशिसे), गट-ब 

२ सहाय्यक शिक्षण | एस-१५: (प्राथमिक/माध्यमिक), सहायक 
उपनिरिक्षक, ४१८००-१३२३०० | पालघर लेखाधिकारी, 
गट-क गट-क 

३ मुख्य लिपिक, | एस-१३: लेखाधिकारी वेतन | कनिष्ठ लेखा 
गट-क ३५४००-११२४०० । पडताळणी पथक, | परिक्षक, गट-क 

पालघर 

४ वरिष्ठ लिपिक, ३ एस-८: अधिक्षक, वेतन व भविष्य | वरिष्ठ लिपिक, 
गट-क २५५००-८११०० ।निर्वाह निधी, पथक | गट-क 

षु कनिष्ठ लिपिक षि एस-६: (प्राथमिक/ माध्यमिक), । कनिष्ठ लिपिक, 
गट-क १९९००-६३२०० पालघर गट-क 
एकूण ७ 


२ नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 
हे कार्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी यापूर्वी वर्ग केलेली व या शासन निणर्याव्दारे वर्ग केलेल्या पदांचा एकूण 


तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 
पदनाम | दिनां या शासन निर्णयाव्दारे Nein, वेतन व 
२७.११.२०१७ च्या । अल्पसंख्यांक व प्रौढ | भविष्य निर्वाह निधी 
शासन निर्णयान्वये | शिक्षण संचनालयामधून | पथक  (प्राथमिक/ 
ठाणे जिल्हयातून | समकक्ष वेतनश्रेणीतील वर्ग | माध्यमिक) 
वर्गकेलेली पदे | केलेली पदे पालघरसाठी एकूण 
मंजूर मंजूर पदे 
q 2 3 8 दु 
क्षक (मठिसे), | एस-१७: on q q 
गट-ब ४७६००-१५११०० 
सहायक एस-१५: aa q q 
लेखाधिकारी, ४१८००-१३२३०० 
गट-क 
मुख्य लिपिक, | एस-१३: १ aa १ 
गट-क ३५४००-११२४०० 
Rw लिपिक, | एस-८: | 3 3 
गट-क २५५००-८११०० 
निष्ठ लिपिक, | एस-६: १ १ २ 
गट-क १९९००-६३२०० 
ठिपाई, गट-ड एस-१ २ aa Q 
44000-%(9&00 
एकूण ४ & qo 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१)/१४/प्रशा-५ 


३. नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक हे कार्यालय कार्यान्वित 
करण्यासाठी यापूर्वी वर्ग केलेली व या शासन निर्णयाव्दारे वर्ग केलेल्या पदांचा एकूण तपज्ञील पुढीलप्रमाणे 
आहे. 


पदनाम वेतनश्रेणी दिनांक अल्प संख्याक व प्रौढ | लेखाधिकारी, 
२७.११.२०१७ च्या | शिक्षण वेतन पडताळणी 
शासन निर्णयान्वये | संचनालयामधून पथक 
ठाणे जिल्हयातून | समकक्ष वेतनश्रेणीतील | पालळघरसाठी 
वर्ग केलेली पदे वर्ग करावयाचे पदनाम | एकूण मंजूर पदे 
व मंजूर पदसंख्या 
१ २ ३ ४ 4 
लेखाधिकारी, a | > Ss शशि 
गट-ब 
कनिष्ठ लेखा | एस-१३: शग शिक्का शिका 
परिक्षक,गट-क ३५४००-११२४०० 
कनिष्ठ लिपिक, | एस-६: शशि So a 
गट-क १९९००-६३२०० 
शिपाई,गट-ड एस-१: शिका a q 
44000-8900 
एकूण २ 1 ae ३ 


४. लेखाधिकारी, वेतन व पडताळणी पथक या कार्यालयासाठी लेखाधिकारी हे पद समकक्ष वेतनश्रेणी 
मधून उपलब्ध होत नसल्याने, सदर पद निर्माण करण्यासाठी वित्त विभागास वेगळयाने प्रस्ताव सादर 
करण्यात येईल. तथापि, सदर पदाची निर्मिती होईपर्यंत लेखाधिकारी ( शाळेय पोषण आहार), जिल्हा 
पालघर यांनी वेतन पडताळणी पथक कार्यालयातील लेखाधिकारी पदाचे कामकाज पार पाडावयाचे आहे. 
५. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २ जून,२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००९०८१६२१५३१७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUSHIL 
KHODWEKAR 2 
(सुशिल खोडवेकर, भाप्रसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(भाग-१)/१४/प्रशा-५ 


५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव , महाराष्ट्र राज्य 

९. मा. उपमुख्यमंत्री,यांचे सचिव,महाराष्ट्र राज्य 

१०.मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

११.मा. पालकमंत्री, पालघर जिल्हा, यांचे खाजगी सचिव, 

१२.मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

१३.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

१४.आयुक्‍्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५.जिल्हाधिकारी, जिल्हा ठाणे/पालघर 

१६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे/ पालघर 

१७.सर्व शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

१९. महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२०.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२२.जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे/पालघर/ पुणे 

२३. अवर सचिव (आपुक) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४.अवर सचिव (प्रशा-२) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
पदभरतीच्या अनुषंगाने पुढील आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 

२५.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२६.निवडनस्ती/प्रशा-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


